महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०१८ 
सन २०१८-२०१९ चे अनुदान वितरण 
महाराष्ट्र हासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार भवन, 
मुंबई - ४०० 032, 
तारीख: ८ जानेवारी, २०१९ 


संदर्भ : - 
१) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांकः अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थसं-३, दि. २ एप्रिल, २०१८ 
२) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक ४ एप्रिळ, २०१८ 
३) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक ५ मे, २०१८ 
४) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक १७ मे, २०१८ 
५) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक २४ मे, २०१८ 
६) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक २ जून, २०१८ 
७) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक ११ जून, २०१८ 
८) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक १३ जून, २०१८ 
९) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक २२ जून, २०१८ 
90) झासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक २ जुलै, २०१८ 
११)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक १६ जुलै, २०१८ 
१२) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक २० जुलै, २०१८ 
१३) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक २६ जुलै, २०१८ 
१४)वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांकः पूरक-२०१८/प्र.क्र.९५/अर्थसं-३, दि. २७ जुले, २०१८ 
१५) AIR निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक १ ऑगस्ट, २०१८ 
१६)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक १३ ऑगस्ट, २०१८ 
१७) झासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक १६ ऑगस्ट, २०१८ 
१८)ज्ासन शुध्दीपत्रक क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. २१ ऑगस्ट, २०१८ 
१९)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक ४ सप्टेंबर, २०१८ 
२०)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक ५ सप्टेंबर, २०१८ 
२१) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक १२ सप्टेंबर, २०१८ 
२२)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक १९ सप्टेंबर, २०१८ 
२३) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक २९ सप्टेंबर, २०१८ 
२४) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. ११ ऑक्टोबर, २०१८ 
24) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. १७ ऑक्टोबर, २०१८ 
२६) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. २२ ऑक्टोबर, २०१८ 
२७)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. २५ ऑक्टोबर, २०१८ 
२८)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. १ नोव्हेंबर, २०१८ 


पृष्ठ ९ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प 


२९)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. ३ नोव्हेंबर, २०१८ 
३०)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. १२ नोव्हेंबर, २०१८ 
३१)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. १४ नोव्हेंबर, २०१८ 
३२)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. २२ नोव्हेंबर, २०१८ 
३३)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. २७ नोव्हेंबर, २०१८ 
३४)वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांकः पूरक-२०१८/प्र.क्र.१३५/अर्थसं-३, दि. ५ डिसेंबर, २०१८ 
३५)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. ५ डिसेंबर, २०१८ 
३६)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. १५ डिसेंबर, २०१८ 
३७)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. १८ डिसेंबर, २०१८ 
३८)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. २१ डिसेंबर, २०१८ 
39) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. २८ डिसेंबर, २०१८ 
४० शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. १ जानेवारी, २०१९ 


प्रस्तावना - 

वित्त विभागाकडून उपरोक्त संदर्भाधीन पत्रान्वये बीम्स प्रणालीवर प्राप्त झालेला अनुदानाचा 
निधी नियंत्रक अधिकारी ( आयुक्‍त - शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व आयुक्‍त - क्रीडा व युवक सेवा, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे) यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय - 

सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षातील शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभागासाठी अर्थसंकल्पित 
झालेला व वित्त विभागाकडून BEAMS प्रणालीवर प्राप्त झालेला निधी पुढीलप्रमाणे नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांच्या अधिनस्त ठेवण्यासाठी मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये हजारात) 
अ.क्र. लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी । वितरीत अनुदान 
मागणी क्रमांक ई - २, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०४, प्रौढ शिक्षण २००, 
a इतर प्रौढ शिक्षण कार्यक्रम पंचवार्षिक योजनांतर्गत आयुक्त (शिक्षण) त्व 2 
योजना (00) (०६) साक्षर भारत (he हिस्सा) | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(२२०२४४५) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ - प्राथमिक शिक्षण, 
१९६, जिल्हा परिषदांना अर्थसहाय्य, (०१) प्राथमिक 
शिक्षणासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) (१५) आयव 
orftras HERTS आयुक्‍त (शिक्षण) 
२ | ur शाळा तपासणीसाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद महाराष्ट्र राज्य ७२९९९०.६ 
— य महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८२ 
अन्वये जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन अनुदाने 
(२२०२००४८) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ - प्राथमिक शिक्षण, आयुक्‍त 
= क cane आयुक्‍त (शिक्षण) 
३ | १०७, शिक्षक प्रशिक्षण (०२) अशासकीय far महाराष्ट्रराज्य १९९९१५.८ 
य ता ara महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
कनिष्ठ महाविद्यालयांना सहाय्य (०२) (०१) अशासकीय 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प 


अ.क्र. लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी | वितरीत अनुदान | 
शिक्षणशास्त्र कनिष्ठ महाविद्यालयांना परिरक्षण अनुदाने 
(२२०२००८४) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ - प्राथमिक शिक्षण, 

ठं १०७, शिक्षक प्रशिक्षण (02) अझ्ञासकीय शिक्षणशास्त्र आयुक्त (शिक्षण) ea 
कनिष्ठ महाविद्यालयांना सहाय्य (02) (०३) पूर्व | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
प्राथमिक झाळांना सहाय्य (२२०२०१०१) 

२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ - प्राथमिक शिक्षण, 

शी १०७, शिक्षक प्रशिक्षण (02) Barely शिक्षणशास्त्र आयुक्‍त (शिक्षण) वा 
कनिष्ठ महाविद्यालयांना सहाय्य (०२) (०४) शिक्षकांच्या | महाराष्ट्र राज्य, पुणे । 
प्रशिक्षणासाठी स्थानिक संस्थांना सहाय्य (२२०२०११९) 

२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ - प्राथमिक शिक्षण, आयुक्‍त 
कत eee आयुक्त (शिक्षण) 

& | १०२, अशासकोय प्रा शाळांना , (00) (09) महाराष्ट्रराज्य २७४८३ 
क य Gee वयं महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
अझासकीय प्रा' शाळांना सहाय्य (२२०२०१६४) 

२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ - प्राथमिक शिक्षण, 
१९६, जिल्हा परिषदांना अर्थसहाय्य, (०१) प्राथमिक 

र शिक्षणासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) (०१) आयुक्‍त (शिक्षण) पग ही 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१९६१ याच्या कलम १८२ अन्वये जिल्हा परिषदांना 
सप्रयोजन अनुदाने (220209193) 

२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ - प्राथमिक शिक्षण, 
१९६, जिल्हा परिषदांना अर्थसहाय्य, (०१) प्राथमिक 
शिक्षणासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) (१४) आयुक्‍त (शिक्षण) 

८ महाराष्र Seana महाराष्ट राजय ८८४७७.२ 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१९६१ याच्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना 
आस्थापना अनुदाने (२२०२०१८२) 

२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ - प्राथमिक शिक्षण, 
१९१, इतर स्थानिक संस्थांना अर्थसहाय्य (०१) (०१) आयुक्‍त (शिक्षण) 

(09) मुंबई महानगरपालिका (२२०२०१९१) महाराष्ट्र राज्य, पुणे eee 
2202, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ - प्राथमिक शिक्षण, 

fe 5 | १०३, प्राथमिक शिक्षणासाठी स्थानिक संस्थांना सहाय्य आयुक्‍त (शिक्षण) दवश रात 
(०३) इतर स्थानिक संस्थांना अनुदाने (०३) (०२) SAR] महाराष्ट्र राज्य, पुणे न 
स्थानिक संस्था (२२०२०२०८) 

२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण - 

(9 व ११०, अशासकीय माध्यमिक शाळांना सहाय्य (००) (००) आयुक्त (शिक्षण) क क 
(09) सर्वसाधारण माध्यमिक शाळांना सहायक अनुदान | महाराष्ट्र राज्य, पुणे न 
(दत्तमत) (२२०२०४४२) 

२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण -| आयुक्त (शिक्षण) 
१२ १३५५५१.१ 


११०, अशासकीय माध्यमिक शाळांना सहाय्य (००) (००) 


महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प 


अ.क्र. लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी | वितरीत अनुदान | 
(०३) पूर्वाध्ययन सैनिकी शाळांना सहायक अनुदान 
(२२०२०४६९) 
2202, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण - 

तर ११०, अशासकीय माध्यमिक शाळांना सहाय्य (00) (००) आयुक्‍त (शिक्षण) eens 
(०४) अशासकीय कनिष्ठ महाविद्यालयांना सहायक | महाराष्ट्र राज्य, पुणे vee 
अनुदान (दत्तमत) (२२०२०४७८) 

2202, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण - 

ss ११०, अशासकीय माध्यमिक शाळांना सहाय्य - आयुक्‍त (शिक्षण) seas 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना (00) (००) (०९) सैनिकी । महाराष्ट्र राज्य, पुणे न 
शाळांना सहायक अनुदान (२२०२०५०२) 

२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण - 
११०, अशासकीय माध्यमिक शाळांना सहाय्य - आयक 
त वा वां आयुक्‍त (शिक्षण) 
१५ | पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना (co) (00) (०७ deere वय १७९९५५ 
अझ्ाराकीय कनिष्ठ महाविद्यालयांना राहायक अनुदार महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
अशासकीय कनिष्ठ महाविद्यालयांना सहायक अनुदान 
(२२०२०५११) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण - 
१९६ जिल्हा परिषद/जिल्हास्तरीय पंचायतींना सहाय्य, 

ae (00) (00) (09) भूतपूर्व शासकीय माध्यमिक आयुक्त (शिक्षण) पत 
शाळांकरीता महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती | महाराष्ट्र राज्य, पुणे a 
अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८२ अन्वये जिल्हा 
परिषदांना सप्रयोजन अनुदाने (२२०२०५३१) 

२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण - 
१९६ जिल्हा परिषद/जिल्हास्तरीय पंचायतींना सहाय्य, 

व (०० (०० (०२ भूतपूर्व शासकीय कनिष्ठ आयुक्‍त (शिक्षण) गा 
महाविद्यालयांसाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत | महाराष्ट्र राज्य, पुणे ae 
समिती अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८२ अन्वये 
जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन अनुदाने (२२०२०५४९) 

२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण - 
१९६ जिल्हा परिषद/जिल्हास्तरीय पंचायतींना सहाय्य, आयुक्‍त (शिक्षण) 

१८ aie गिकषणाकरीता दारे र्थागिक | Fare me 9882322. 
(00) (00) (03) AT Br इतर स्थानिक | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
संस्थांना सहायक अनुदाने (२२०२०५५८) 

2202, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण - 
१९६ जिल्हा परिषद/जिल्हास्तरीय पंचायतींना सहाय्य, sree 
कनिष्ठ मंहाविद्यालयांसाठी इतर आयुक्‍त (शिक्षण) 

१९ | (०० (००) (04) कनिष्ठ महाविद्यालयांसाठी इतर महाराष्ट राज्य ५०७११.७ 
ति महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
स्थानिक संस्थांना सहायक अनुदाने (२२०२०५७६) 

२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०४ प्रौढ शिक्षण - ८००, — 
इतर खर्च महाराष्ट्र जिल्हा च. wan (शिक्षण) 
२० | इतर खर्च (00) (00) (०१) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व ४३२९० 


पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८२ 


महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प 


अ.क्र. लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी | वितरीत अनुदान | 
अन्वये जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन अनुदाने (इतर प्रौढ 
शिक्षण कार्यक्रम) (२२०२०९८८) 
54 2202, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, (04) आयुक्त (शिक्षण) RG 
(08) खाजगी प्राथमिक शाळांना अनुदाने (2202329) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 
वे ११०, अझासकीय माध्यमिक शाळांना सहाय्य - आयुक्‍त (शिक्षण) हरदा 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना (००) (११ नवीन | महाराष्ट्र राज्य, पुणे र 
अशासकीय माध्यमिक शाळा उघडणे (२२०२३३६१) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 
११०, अझासकीय माध्यमिक शाळांना सहाय्य - आयेगा 
वता रवतन जता वकती आयुक्‍त (शिक्षण) 
२३ । पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना (00) (92) अशासकीय eee ae ७२८५८४.८ 
बक मध्ये जादा तुकड्या उघडणे महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
ar शाळांमध्ये जादा तुकडया उघडणे 
(220233198) 
2202, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १९६, 
जिल्हा परिषदांना अर्थसहाय्य (०१) प्राथमिक आयुक्‍त (शिक्षण) 
२४ परिषदांना सहाय्य महाराष्ट्र राज्य १००८१६८.६ 
शिक्षणासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्य (09) (०७) | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
केंद्रीय प्राथमिक शाळांची आस्थापना (२२०२३७०८) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १९६, 
जिल्हा परिषदांना अर्थसहाय्य (०१) प्राथमिक eee 
ee ना पत आयुक्‍त (शिक्षण) 
२५ | शिक्षणासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) (०९) महाराष्ट्रराज्य १३२० 
efi me Tee ye कणी महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
प्रा शाळांमध्ये बालवाडया सुरु करणे 
(२२०२३७२६) 
मागणी क्रमांक ई -३, २२०४ क्रीडा व युवक सेवा 
२२०४, क्रोडा व युवक सेवा, १०२, विद्यार्थ्यासाठी युवक 
कल्याण कार्यक्रम (०२) बालवीर व वीरबाला महाराष्ट्र आयुक्‍त 
२६ | छात्रसेना (०२) (०१) बालवीर सेवा व मार्गदर्शन- | (क्रीडा व युवक सेवा) २९७८१.९ 
महाराष्ट्र राज्य भारत बालवीर व वीरबाला, मुंबई AAT) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
सहायक अनुदाने (२२०४००३४) 
२. सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षात वितरीत केलेला उपरोक्त निधी / अनुदान आंहरण व 


संवितरण अधिकाऱ्यांना खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून तातडीने वितरीत करण्यात यावा :- 


येणार नाही. तसेच इतर लेखाशिर्षाकडे वळती करता येणार नाही. 


१) ज्या उद्देशासाठी निधी / अनुदान मंजूर आहे त्या व्यतिरिक्त इतर उद्देशासाठी खर्च करता 


दरमहा शासनास १० तारखेपर्यंत सादर करावा. 


२) सदर खर्चाचा प्रगती अहवाल मासिक निधी विवरणपत्रानुसार नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी 


3) वेतनेत्तर अनुदान वितरीत करताना वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र. 


३०/२०१३/विनियम, दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकार 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प 
नियम पुस्तिका १९७८, भाग-१, उपविभाग एक मधील अनुक्रमांक ६, नियम ४० प्रमाणे सक्षम 
प्राधिकाऱ्यांची मान्यता घेवून अनुदान अदा करावे. 

४) वेतन अनुदानाची थकबाकी अदा करताना अनुक्रमांक ४, नियम ३९ (ब) टिप - ४, अनुक्रमांक 
५, नियम ३९, (ब) टिप - ५ अन्वये तसेच अनुक्रमांक ६ नियम ४० प्रमाणे सक्षम प्राधिकाऱ्याची मान्यता 
घेवून अनुदान अदा करावे. 

५) महानगरपालिका, नगरपालिका यांना देण्यात येणारी वेतनेत्तर अनुदाने वित्त विभागाच्या 
अनुमतीशिवाय खर्च करता येणार नाहीत. 

६) खाजगी स्वंयसेवी संस्थांना अनुदान उपलब्ध करुन देताना वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका 
१९७८, भाग-१, उपविभाग एक मधील अनुक्रमांक २७, नियम १४९ प्रमाणे सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता 
घेवून अनुदान अदा करावे. 

७) ज्या तरतूदी वितरणासाठी प्रशासकीय मान्यता आदेशाची आवश्‍यकता आहे अझा तरतूदी 
वितरीत करताना भाग-१, उपविभाग-तीन, अनुक्रमांक-चार, नियम २७ (२) अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकाराप्रमाणे सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने आदेश निर्गमित झाल्यानंतर अनुदान वितरीत करावे. 

८) जिल्हा परिषदांसाठीचे वेतनेत्तर अनुदान त्यांचे अनुदान निर्धारण झाल्याशिवाय वितरीत करु 


नये. 


९) नवीन खर्चाच्या अनुषंगाने नवीन बाबीव्दारे तरतूद केलेल्या योजनांच्या निधी 
वितरणासंदर्भात वित्त विभागाची मान्यता आवश्‍यक आहे. 

१०) विविध शासकीय / प्रशासकीय संस्थांना तसेच अनुदानित संस्थांना सहायक अनुदाने मंजूर 
करण्यापूर्वी त्यांचेकडून पूर्वी वितरीत केलेल्या अनुदानाच्या खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे विभागाने 
प्राप्त करावीत. तसेच ३ महिन्यांपूर्वी दिलेल्या अनुदानाचा ७५% विनियोग पूर्ण झाल्याशिवाय पुढील 
अनुदान वितरीत करण्यात येऊ नये. कोषागार अधिकाऱ्यांनी, सहायक अनुदानामधून निधी आहरित 
करण्यासाठी सादर केलेल्या देयकासोबत संबंधित संस्थेचे लगतच्या मागील महिन्यातील बँक 
HPTHE CCCHE (Bank Account Statement) ची प्रत जोडलेली नसल्यास देयक पारित करु नये. 

११) शासनाव्दारे देण्यात येणारे वेतन अनुदान लाभार्थ्यांच्या बंक अकाऊंटमध्ये ECS ar 
प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत वेतन अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरीत्या व 
Offline पध्दतीने वितरीत करण्यात येऊ नये. 

१२) स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच महामंडळे यांना अनुदान वितरीत करण्यापूर्वी सदर 
संस्थांकडून राज्य शासनास येणे असणाऱ्या रकमांचा आढावा घेण्यात यावा व त्या रकमा वसूल करुनच 
उर्वरीत अनुदान वितरीत करण्यात यावे. तसेच शासनाव्दारे सदर संस्थांना वितरीत केलेल्या 
अनुदानाचा विनियोग व अखर्चित रक्‍कम कुठे ठेवळी आहे याबाबतची तपशीलवार माहिती एकत्रित 
करण्यात यावी. सदर अखर्चित निधी बँकेमध्ये ठेवलेला असल्यास त्याचे बँक अकाऊंट स्टेटमेंट (Bank 
Account Statement) शासनास सादर करावे. एखाद्या कार्यक्रमावरील खर्चासाठी उपलब्ध करुन 
देण्यात आलेला निधी अखर्चित असल्यास त्याच प्रयोजनासाठी चाळू वर्षी वित्त विभागाच्या 
अनुमतीशिवाय निधी वितरीत करु नये. 

१३) वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या कार्यक्रमाअंतर्गतची लाभार्थ्यांची देयके आहरित करतांना 
लाभार्थ्यांची यादी निश्चित करुन योग्य त्या तपशिलासह देयकासोबत जोडल्याशिवाय वैयक्तिक 
लाभार्थ्याची अनुदाने आहरित करण्यात येऊ नयेत. वैयक्तिक लाभार्थ्याचे कार्यक्रम आधार क्रमांकाशी 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प 


संलग्न करण्यात यावीत व अनुदानाचे प्रदान इलेक्ट्रॉनिक्स क्लिअरन्स सिस्टीमनेच (ECS) करण्यात 
यावीत. 

१४) शिष्यवृत्ती / शिक्षणश्युल्काची प्रतिपूर्ती, वैयक्तिक लाभार्थी तसेच सवलतीपोटी दिलेले 
अनुदान इत्यादीची प्रदाने, इलेक्ट्रॉनिक्स क्लिअरन्स सिस्टीम (ECS) नेच अदा करण्यात यावीत. अशा 
सर्व बाबी आधार क्रमांकाशी संलग्न करण्यात याव्यात. 

१५) बांधकाम विषयक प्रस्तावासंदर्भात प्रशासकीय मान्यता / तांत्रिक मान्यता तसेच आवश्‍यक 
तेथे सचिव समितीची मान्यता प्राप्त करुन कामनिहाय निधी अर्थसंकल्पीत करणे आवश्‍यक आहे. नवीन 
कामांबाबत निधीच्या उपलब्धतेची खात्री केल्यांनतरच कामाची निविदा सूचना काढून कार्यारंभ आदेश 
देण्यात येऊन काम सुरु करावे व आवश्‍यकतेप्रमाणे निधीचे वितरण करण्यात यावे. जुन्या कामांचा 
आढावा घेऊन ती प्राथम्याने पूर्ण करण्यात यावीत व हा निधी ठेव बांधकामाचे स्वरुपात सार्वजनिक 
बांधकाम विभागास प्रदान करु नये. 

१६) केंद्र पुरस्कृत योजनेसंदर्भात केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त झाल्याची खात्री संबंधित 
विभागाने नस्त्यांवर वित्त विभागाच्या अर्थोपाय शाखेकडून करुन घ्यावी ( यासाठी व्यय / अर्थसंकल्प 
शाखेला नस्ती संदर्भीत करण्याची आवश्‍यकता नाही ) व तदनंतर सदर निधी प्राप्त झाळा असल्यास 
तसेच राज्य शासनाचा समरुप हिस्सा प्रशासकीय विभागाने त्यांचे स्तरावर वितरीत करावा. यासाठी 
नस्ती पुन्हा वित्त विभागास सहमतीसाठी वेगळयाने संदर्भीत करण्याची आवश्‍यक नाही. मात्र, मागील 
वर्षामधील केंद्र शासनाचा निधी चाळू वर्षी खर्च करावयाचा असल्यास त्यास वित्त विभागाची सहमती 
घेणे अनिवार्य राहील. केंद्र सहाय्यीत / केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रम यांच्या अनुषंगाने अर्थसंकल्पीत करण्यात 
आलेला केंद्र व राज्य हिस्स्याचा निधी इतरत्र वळविण्यात येऊ नये. 

१७ “शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका", उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने त्यांच्या क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दि. १.१२.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये प्रसिध्द केली आहे. सदर शासन निर्णय व 
त्यासोबतच्या मार्गदर्शक सूचनाप्रमाणे खरेदीप्रक्रीया पूर्ण करुन पुरवठादार निश्चित झाल्याशिवाय तसेच 
या मार्गदर्शक सूचनेतीळ अटींचे पालन करुन खरेदीची देयके कोषागारातून आहरित करण्यात यावीत. 
खरेदीविषयक धनादेश संबंधित पुरवठादाराच्याच नावांने व शक्‍यतो इलेक्ट्रॉनिक्स क्लिअरन्स 
सिस्टीमव्दारे (८05) अदा करण्यात यावेत. 

१८) अनेक वेळेला विभागांव्दारे संक्षिप्त देयकाव्दारे निधी खर्च करण्यात येतो. मात्र त्याचे 
तपशीलवार देयक सादर न केल्यामुळे लेखा आक्षेप येतात व अपहार संभवतात. तरी यापुढे विभागांनी 
ज्या लेखाशीर्षाखाळी जुनी तपशीलवार देयके प्रलंबित असतील ती सादर केल्याशिवाय त्या 
ळेखाशिर्षाखाळील निधी वित्त विभागाच्या सहमतीशिवाय आहरित करु नये. 

१९) विविध कारणांमुळे अखर्चित राहिलेला निधी विभागांनी त्यांच्या अधिनस्त महामंडळाकडे 
हस्तांतरीत करुन तांत्रिकदृष्टया खर्च झाल्याचे दाखविले जाते, ही एक प्रकारची अनियमितता आहे, 
याची विभागांनी नोंद घ्यावी. तसेच त्यांच्या अधिनस्त असलेला यापूर्वीचा अखर्चित निधी (स्वीय प्रपंजी 
खात्यातील / महामंडळाच्या खात्यातील वा इतर प्रकारे खर्च दर्शवून बाहेर ठेवण्यात आलेल) संपूर्णत: 
खर्च झाल्याशिवाय तरतुदी आहरीत वा वितरीत करु नयेत. याठिकाणी असेही निदर्शनास आणण्यात 
येते की, स्वीय प्रपंजी लेख्याखाली विभागांकडे sara मोठया प्रमाणावर निधी अखर्चित असल्याचे 
दिसून येते. सदर निधीचा ताळमेळ घाळून व लेखा परिक्षण करुन निधी विहीत मुदतीत खर्च न झाल्यास 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प 


तो शासनाच्या तिजोरीत परत करण्यात यावा. सदर अखर्चित निधी बॅंकेमध्ये ठेवलेला असल्यास त्याचे 
बँक अकाऊंट (Bank Account Statement) शासनास सादर करावे. 

२०) विभागांमार्फत करण्यात येणारे संगणकीकरण संदर्भातील खर्च माहिती व तंत्रज्ञान 
विभागाच्या क्रमांक मातसं/१७१६/प्र.क्र.२८६/३९ दिनांक ९ ऑगस्ट, २०१६ च्या शासन निर्णयातील 
तरतूदीनुसार करण्यात यावा. 

२१) थकित देयकांच्या प्रदानासाठी खर्च करण्यात येणाऱ्या प्रकरणी खरेदी केलेले साहित्य 
प्रत्यक्ष प्राप्त झाल्याचे व त्याचे लेखे सुयोग्यरित्या ठेवल्याची खात्री पटल्याशिवाय तो निधी आहरित 
करण्यात येऊ नये. 

३. सदर शासन निर्णय अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका नियम १७ व नियम १४२, तसेच वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधील उपविभाग-एक नियम क्र. १४९ आणि वित्त विभागाचे शासन 
परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थसंकल्प-३, दि. २ एप्रिल, २०१८ व सदर झासन 
निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक १ मधील अनुक्रमांक १ करिता वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. 
७८९/व्यय-५, दिनांक ९ ऑक्टोबर, २०१८ व अनुक्रमांक २ ते २६ करिता वित्त विभागाचा अनौपचारिक 
संदर्भ क्र. १०३७/व्यय-५, दिनांक २७ डिसेंबर, २०१८ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 
Oe सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१०८१८३०४४०७२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DEEPAK 
VIJAY SHELAR = 


(दीपक वि. शेलार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा. मंत्री (शाळेय शिक्षण व क्रीडा) यांचे स्वीय सहायक 

. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा / विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 
३. मा. विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य 

. अप्पर मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई / नागपूर 
६. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/ २, मुंबई / नागपूर 

. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. स्थानिक निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१०. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे 
११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१२. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१३. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प 
सहसचिव / उपसचिव (विद्यार्थी विकास / शाळा व्यवस्थापन / शिक्षक शिक्षकेतर / प्रशासन / 


१४. 


१५. 


१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२२. 
२४. 
२५. 
२६. 


समन्वय / अर्थसंकल्प / क्रीडा) शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
शिक्षण संचालक (माध्य. व उच्च माध्य. / प्राथमिक / प्रौढ व अल्पसंख्यांक / SCERT / 
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

अध्यक्ष, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व क्रीडा उपसंचाळक 

सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी 

सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचाळक 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद 

सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक / प्रौढ) 

सर्व अधिक्षक, वेतन पथक (प्राथमिक / माध्यमिक) 

वित्त विभाग (व्यय-५ / व्यय-१४ / अर्थसंकल्प - ८) मंत्रालय, मुंबई 

सर्व कार्यासने, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

निवड नस्ती, कार्यासन अर्थसंकल्प, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


